व्यवस्थापकीय संचाळक व निबंधक, 
अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(आर्टी) या पदांच्या कार्यभाराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

शासन आदेशा क्रमांक : सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.२८(भाग-१)/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जुलै ,२०२४. 
वाचा:- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि २०२४ /प्र.क्र.२८ 
/बांधकामे, दि.१६.०७.२०२४ 


शासन आदेशा:- 
अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) या संस्थेच्या व्यवस्थापकीय 
संचालक पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार प्रशासकीय सोयीकरीता महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी), पुणे यांना, देण्यात येत असून निबंधक पदाचा अतिरीक्त 
कार्यभार प्रशासकीय सोयीकरीता निबंधक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
(बार्टी), पुणे यांना देण्यात येत आहे. 
तसेच, अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) यांना आवश्‍यकतेप्रमाणे इतर 
आवश्यक कर्मचारीवृंद TAMAR SIGE करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर शासन STS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१९१८३२२५१३२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by PRADNYA ॥॥॥४५॥4 DESHMUKH 


Digi ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
Pp R A D N YA V | J AYS | N H AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2dd85b17cd3d531 1 cdc96ff87ec7bb1ccc64c56294fd602220 
73f2bd8dec000, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DESHMUKH द की 
(प्रज्ञा वि.देशामुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी), पुणे 
२. निबंधक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी), पुणे 
प्रत, 


१) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

3) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
) 
) 


४ मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव(सर्व) 
५) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.२८(भाग-१/बांधकामे 


६) सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
८) सर्व जिल्हाधिकारी 
९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद 
qo) सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महामंडळे (सर्व) 
१२) सर्व सह आयुक्‍त, समाज कल्याण 
१३) सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 
१४) सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परीषद 
महालेखापाल,(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
सर्व सह सचिव/उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव(सा.न्या.) यांचे स्वीय्य सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/बांधकामे. 


५..- ves 5-८ £<--< 


-0 
Cc 
es 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 


YS Sr  <:-> ६-८ wa TS <-> <->-  *-: ६-< 


पृष्ठ २ पैकी २ 


